श्रीम.प्रियंका सावंत, कार्यालय 
अधीक्षक, जमाबंदी आयुक्‍त आणि 
संचालक भूमि अभिलेख (म.रा, पुणे 
यांच्या बदलीने पदस्थापनेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांक : बदली-०२२४/प्र.क्र.६६/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 


शासन Bear : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील नियम 
४(४) व ४(५) तरतुदीअन्वये, नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख (गट ब- राजपत्रित) संवर्गातील खालील अधिकाऱ्याची 
रकाना क्र.४ येथे नमूद पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पद | बदलीने पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 


| a | २ ३ 1४ | 


वि श्रीम.प्रियांका अ. सावंत | कार्यालय अधीक्षक, जमाबंदी | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, देवरी, 
आयुक्‍त आणि संचालक भूमि | जि.गोंदिया 
अभिलेख (ART), पुणे 


२. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा), पुणे यांनी, वरील अधिकाऱ्यांना नवीन 
पदस्थापनेच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

3. संबंधीत अधिकाऱ्यांस नवीन पदस्थापनेच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 
केले आणि ते नवीन पदस्थापनेच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
doe&.rfd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित कळवावे. 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यास झासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधीळ नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे word अर्ज स्विकारु नयेत, असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत अधिकाऱ्यास 
मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे 
अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


च्‌. सदरहू बदली आदेझानुसार तात्काळ नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-०२२४/प्र.क्र.६६/ई-६ 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०३०७१७२६५९२२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY SHANKARRAO INGLE 
S A N J A Y DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


AND FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f0d616600e4d2f510d1c8cc19813e070ad282d2275bf 
S H A N KA R RA O 6fc132a2dee97f14e0a6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=D337930B14433DC62C0154AF2BBC60BB5A6ED 

CAA66B7F34596C50A27EB0F6333, cn=SANJAY SHANKARRAO 


INGLE an 
Date: 2024.03.07 17:36:04 +05'30' 


(संजय इंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ART), पुणे. 
Wa:- 
१) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -32. 
२)स्वीय सहायक,अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) उप संचालक भूमि अभिलेख, नागपूर प्रदेश, नागपूर. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
६) श्रीम. प्रियांका अ. सावंत, कार्यालय अधीक्षक, जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख,पुणे. 
(द्वारा- जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे यांच्या मार्फत) 
७ कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


